मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता,कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/सुधा-१/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३.१०.२०१८. 


संदर्भ: १) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मुअ(वि)/जविप्र/मुदतवाढ/आ-५/३०३२, दि.११.०९.२०१८ 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र.२०/जवि, दि.०६.०४.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, कोयना 
(विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवंया) संकल्पचित्र 
विभाग क्र.१, पुणे व कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र विभाग क्र.२, पुणे या विभागीय नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७३ पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील 
सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१-वीज प्रकल्पावरील 
भांडवली खर्च, ०१-जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व प्रशासन (०८) अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ, सातारा (०८) (०२) कोयना धरण पायथा वीज गृह (डावा तट) (कार्यक्रम) (४८०१ ३९७४) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 


०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव 
यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


5. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८१०२४१५१०५६९३२७ आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Dnyandeo Ananda 
Bagade 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत:- विवरणपत्र. 
प्रत:- विवरणपत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/सुधा-१/जवि 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
3. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 

५. अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/सुधा-१/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र. २०/सुधा-१/ज.वि. दि. २३.१०.२०१८ चे 


विवरणपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


अ.क्र पदनाम अ.अ. कोयना | का.अ. कोयना | का.अ. कोयना | एकूण पदे 
(विवयां) (विवयां) (विवयां) संकल्पचित्र 
संकल्पचित्र संकल्पचित्र विभाग क्र.२ 
मंडळ पुणे | विभाग क्र.१, पुणे पुणे 
me अधिक्षक अभियंता 1१ Po Foe oe 
2. सहा.अ.अ. ae Poe Poe pF 9 | 
३. कार्यकारी अभियंता Poe a ae a ae २ 
४. उप अभियंता ४ ४ ९ 
५. कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी 
२/झाखा अभियंता 
६. आरेखक/सहा. शिंगी शिंगी ae 3 
आरेखक 
अनुरेखक ae २ २ 4 
अधीक्षक 1 a Poe Poe p94 | 
ळलघुलेखक(उच्वश्रेणी) शिका Po Poe pa | 
1१0. | ०. प्रथम लिपिक a ae Poe Poe a a 
hee _ १. वरिष्ठ लिपिक ४ pd Pd & 
१२. कनिष्ठ लिपिक/ ८ षु षु १८ 
लिपिक टंकलेखक/ 
टंकलेखक 
१३. ।वाहन चालक a pd Pd 3 
१४. । दप्तरी/नाईक २ Poe Poe २ 
१५. । शिपाई/सफाईंगार/ ३ २ २ ७ 
स्वच्छक 
१६. |।चौकीदार/पहारेरी | 9 | - | - | १ | 
३१ २१ २१ ७३ 
Dnyandeo Ananda य 
Bagade Date: 2018.10.24 151725 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


